संकल्पचित्र संघटनेकडे सोपविण्यात 
आलेल्या प्रकल्पाचे संकल्पन व संकल्पचित्र 
तयार करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मससं-१०१४/प्र.क्र.३३४/१४ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :- 
१. aed निर्णय समक्रमांक दि. १६/०१/२०१५ 
२. शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि. १२/०८/२०१५ 


प्रस्तावना:- 


संकल्पचित्र संघटनेकडे सोपविण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे संकल्पन व संकल्पचित्र तयार 
करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे दि. १६/०१/२०१५ रोजीच्या समक्रमांच्या शासन निर्णयाद्वारे 
निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ अन्वये संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद ५ मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सदरहू सुधारणांमध्ये बाह्य संस्था बाबत व्याख्या 
स्पष्ट करणे व मुल्यार्पण करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सुधारणा करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


१) संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयात बाह्य संस्था म्हणजे जलसंपदा विभागांतर्गत असलेली 
महामंडळे व त्यांचे अधिनस्त कार्यालयामार्फत सादर होणारी प्रकरणे वगळून इतर 
अभिकरणे असे समजावे. 

जलसंपदा विभागांतर्गत असलेली महामंडळे व त्यांचे अधिनस्त कार्यालयामार्फत सादर 
होणाऱ्या प्रकरणातील संकल्पने व संकल्पचित्रांचे Yea (vetting) मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांनी निशुल्क करावे. 

मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांनी उपलब्ध अभियंता वर्ग व त्यांची तांत्रिक 
क्षमता विचारात घेऊन गरज भासल्यास खाजगी संकल्पन सल्लागार/संस्था यांची 
संकल्पने, संकल्पचित्रे तयार करण्यासाठी नियुक्‍ती करावी व त्यांचे करवी प्रचलित शासन 
निर्णय व मानकांनूसार संकल्पन व संकल्पचित्र करून घ्यावे आणि अशी संकल्पने व 
संकल्पचित्रे मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांचे नियमित संकल्पन व 
संकल्पचित्र या स्वरूपात महामंडळास उपलब्ध करण्यात यावीत. खाजगी संकल्पन 
सल्लागार/संस्था यांना संकल्पने व संकल्पचित्रे तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची 
मागणी मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांनी सबंधीत महामंडळाकडून करावी. 
यामध्ये कोणत्याही तपासणीचे अथवा मुल्यार्पणाचे शुल्क आकारू नये. 


> 


AN 
— 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मससं-१०१४/प्र.क्र.३३४/१४ मोप्र-१ 


४) उपरोक्त ते ३ येथील निर्देश जलविज्ञान प्रकल्प, यांत्रिकी संघटना, कोयना संकल्पचित्र 
मंडळ, यांना देखील लागू होतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८१३१४०१४७४८२७ असा 
आहे .हे श्युध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
SUDARSHAN 
S PAGAR stinger 
(सुदर्शन पगार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव(जसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

२. स्वीय सहाय्यक, सचिव(लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

३. स्वीय सहाय्यक, सचिव(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, HATHA, Aas, 

४. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता(दवप्र] व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
५. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (जसं) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
६. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (पा.) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 
७. सर्व तांत्रिक उपसचिव/अवर सचिव/उपअभियंता, जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 
८. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे, 

९. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक, 

१०.महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन, औरंगाबाद, 

११.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१२.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

१३.सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

१४.मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


